महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि १०२०/प्र.क्र.५९/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १९ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ:-शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.५९/चौदा, 
दि.१४.०७.२०२०. 


आदेशा 
संदर्भाधीन आदेशान्वये श्रीमती दिपा ठाकूर, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची राज्य महिला आयोग 


कार्यालयातील “प्रशासकीय अधिकारी” या पदावर दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरील मुदत दि.३१.०७.२०२२ रोजी संपुष्टात आली आहे. 
२. आता, या आदेशान्वये श्रीमती दिपा ठाकूर, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची राज्य महिला आयोग 
कार्यालयातील “प्रशासकीय अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०८.२०२२ पासून पुढे १ वर्ष 
म्हणजेच दि.३१.०७.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१९१७३०२९८३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


GAJANAN inter rranaar 
(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग व महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ३२. 
५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग व महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ३२. 
श्रीमती दिपा ठाकूर, अवर सचिव. 


७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


